जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०३१९/२४८/प्र.क्र.७२/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ सप्टेबर, २०१९ 
पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१ 

२. शासन निर्णय क्र. अस्थायी ०३१९/२४८/प्र.क्र.७२/कार्यासन ११,दि.१९/०३/२०१९. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.११/०९/२०१९. 
४.जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.टेम्प/कन्टि/१२६६/२०१९, दि. २०/०९/२०१९. 


प्रस्तावना : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील ५५० अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांनी दि.२०/९/२०१९रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील AeA नमूद केलेली ५४५ अस्थायी पदे दि. ०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० या 
कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
१ | अधीक्षक ०४ 
2. | सहायक अधीक्षक ११ 
३ | लघुलेखक-ग्रेड।( लघुलेखक उ.श्रे.) २५ 
8 | लघुलेखक- ग्रेड॥( लघुलेखक नि.श्रे.) १४ 
५ | मराठी लघुलेखक(नि.श्रे.) ०१ 
६ । वरिष्ठ लिपिक ६९ 
७ | लघुलेखक- ग्रेड ॥ (लपिक नि लघुलेखक) ३२ 
८ | कनिष्ठ लिपिक ११९ 
९ | दुभाषी ०१ 
१० । प्रमुख बेलिफ ०५ 
११ | बेलिफ ४६ 
१२ | पुस्तक बांधणीकार Se q 
१३ | वाहनचालक ०३ 
१४ । न्यायालय परिरक्षक 10१ | १ 
१५ | झेरॉक्स यंत्रचालक ०२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३१९/२४८/प्र.क्र.७२/कार्यासन ११ 


१६ | हवालदार ०२ 
१७ । नाईक 03 
१८ | शिपाई १८९ 
१९ | पहारेकरी १३ 
२० | WHS ०४ 

एकूण ५४५ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५- दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा 
व सत्र TATE, (00)(02) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (२०१४ ०१७२ ) (दत्तमत)( अनिवार्य) ०१- वेतन या 
लेखाशीर्षाखालील सन 2098-2020 या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आपुक, 
दि.११/०९/२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२१०९४५५८६७१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. — 
Santosh Sampatti ८: 


d ह 
1 serialNumber=0cb1b0de02001Scféd1f800579271f4816460b1802c2a 
a Va g | re 247dd6dd6f47462cd3, cn=Santosh Sampatti Navagire 
Date: 201 “नवगिरे 12:09:12 405'30" 


(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


Santosh Sampatti Navagire 
rnment Of Maha =La 


q 0032, ishtra, 
4b4345a2842afe7dd0cbda9e8d8357 9cbedaaaef30f215ce 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, पुणे. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

६. विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई, 
७. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


KKKKKKKKKKKKKKKEK KEKE KKK EKER ERKRKERK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


